महाराष्ट्र लोहमार्ग पायाभूत विकास लिमिटेड 
(Maharashtra Railway Infrastructure 
Development Limited- MRIDL) या कंपनीवर 
राज्य शासनाच्या हिऱ्याकरिता (एकूण रू.५० 
कोटी) भागधारकांचे नामनिर्देशान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. आरएलवाय २०१५/प्र. क्र. १३/परि-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दि. ०५ जुले २०१७ 


वाचा:- 9) राज्य शासन व रेल्वे मंत्रालय यांचेमध्ये दरम्यान दिनांक २८.०६.२०१५ 

रोजी झालेला करार. 

२) राज्य शासन आणि रेल्वे मंत्रालय यांचे दरम्यान दि. २२.१२.२०१६ रोजी 
झालेला संयुक्‍त उपक्रम करार. 

३) शासन निर्णय क्र.आरएलवाय-२०१५/प्र.क्र.१३/परि-५, 
दिनांक २४.०१.२०१७. 

४ कार्यकारी संचालक (IV), रेल्वे मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे 
पत्र .2098/W-I/Gen/SUV/PTD, दिनांक १७.०३.२०१७ चे पत्र. 

५) कार्यकारी संचालक (MV), रेल्वे मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे 
पत्र क्र.२०१६///-॥/७७॥/8०१//५७॥०५॥5, दिनांक १७.०३.२०१७ चे 
पत्र. 


प्रस्तावना:- 

राज्यातील रेल्वे प्रकल्पांना गती मिळावी, रेल्वे प्रकल्पांचा विकास, अंमलबजावणी आणि 
व्यवहार्यता तपासणे, प्रकल्प क्षमतेत वाढ करणे, प्रकल्प विहित कालावधीत पूर्ण व्हावेत तसेच 
भूसंपान झाल्यानंतर प्रकल्प बाधितांना मदत व त्यांचे पुनर्वसन त्वरेने होण्यासाठी क्र.आरएळलवाय- 
२०१५/प्र.क्र.१३/परिवहन-५, दिनांक २४.०१.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये कंपनी स्थापन 
करण्यास मंजूरी दिली आहे. सहायक संचालक (धोरण), मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, भारत 
सरकार यांचे पत्र दिनांक ०८.०६.२०१७ अन्वये महाराष्ट्र लोहमार्ग पायाभूत विकास लिमिटेड या 
नावाने कंपनी स्थापन करण्यास केंद्र शासनाकडून परवानगी दिली आहे. 

सदर महाराष्ट्र लोहमार्ग पायाभूत विकास लिमिटेड या कंपनीमध्ये राज्य शासन व केंद्र 
शासनाचा प्रत्येकी 40% भागभांडवल एवढा हिस्सा आहे. 
२. केंद्र शासनाने उपरोक्त दिनांक १७.०३.२०१७ च्या पत्रान्वये केंद्र शासनातर्फे श्री.महेश 
गुप्ता, श्री.ए.के.राय, श्री.एस.एम.महेश्वरी व श्री.एस.पी.एस.गुप्ता यांचे भागधारक म्हणून नामनिर्देश 
केल्याचे कळविले आहे. केंद्र शासनाच्या धर्तीवर राज्य शासनासाठी मा.राज्यपाल यांचेवतीने 
महाराष्ट्र लोहमार्ग पायाभूत विकास लि. या कंपनीवर राज्य शासनाच्या हिऱूऱ्याकरिता (एकूण ५० 
कोटी) भागधारक म्हणून अधिकाऱ्यांचे नामनिर्देशन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः आरएलवाय २०१५/प्र. क्र. 93/TR-4 


शासन निर्णय:- 

महाराष्ट्र लोहमार्ग पायाभूत विकास लिमिटेड या कंपनीवरती राज्य शासनासाठी 
मा.राज्यपाल यांचेवतीने श्री.दिनेशकुमार जैन, अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग व श्री. मनोज 
सौनिक, प्रधान सचिव (परिवहन व बंदरे), गृह विभाग यांची महाराष्ट्र लोहमार्ग पायाभूत विकास 
लिमिटेड या कंपनीवर अर्धवेळ संचालक म्हणून दिनांक २४ मे २०१७ च्या शासन निर्णयाव्दारे 
महाराष्ट्र शासनाने नियुक्‍ती केली आहे. सबब, श्री.दिनेशकुमार जैन, अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त 
विभाग व श्री. मनोज सौनिक, प्रधान सचिव (परिवहन व बंदरे), गृह विभाग या अर्धवेळ संचालकांचे 
महाराष्ट्र लोहमार्ग पायाभूत विकास लिमिटेड या कंपनीतील राज्य शासनाच्या भागभांडवलाच्या 
हिऱ्याच्या (एकूण ५० कोटी) ५०-५० CHAT भागधारक म्हणून (प्रत्येकी २५ कोटी) मा.राज्यपाल 
यांचेवतीने नामनिर्देशन करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७०७०५१७२६४२०८२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by Vidyadhar Avinash 


Vi dya d h a l Malegaonkar 


DN: c=IN, o=Government Of 


+ Maharashtra, ou=Officer On Special 
Av | n a S h Duty, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, cn=Vidyadhar Avinash 


| k Malegaonkar 
M 3 eg 3 O n a r Date: 2017.07.05 17:27:15 +05'30' 


(वि. अ. मालेगांवकर ) 
विशेष कार्य अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


) महालेखापाल, १/२ (लेखापरीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 

) सचिव, केंद्रीय रेल्वे बोर्ड, रेल्वे मंत्रालय, रेळ भवन, नवी दिल्ली 

) महाव्यवस्थापक, मध्य रेल्वे, मुंबई/दक्षिण मध्य रेल्वे,सिकंदराबाद 

) वित्तीय सल्लागार व मुख्य लेखा अधिकारी, छत्रपती शिवाजी टर्मिनस, मुंबई 
५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

) बीयुडी-१,गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

) वित्त विभाग, व्यय-८, बीयुडी११, मंत्रालय, मुंबई 

) नियोजन विभाग, कार्यासन १४६१, मंत्रालय, मुंबई 
१०) निवडनस्ती/परि-५ 


प्रत, 
मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधानसचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. मंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. मंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. अपर मुख्य सचिव (परिवहन) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
पृष्ठ २ पैकी २ 


